अटल वयो अभुदय योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ 
नागरिकांसाठी नवीन वृध्दाश्रम/निरंतर 
काळजी गृहांसाठीचे प्रकल्प सुरु/स्थापित 
करण्यासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या 
संस्थांची निवड करण्यासाठी निवड 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.: ज्येष्ठना-२०२१/प्र.क्र. २५१/सामासु 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ ऑक्टोबर, २०२१ 


संदर्भ: 9) केंद्र शासनाची अटल वयो अभुदय योजना 
२) केंद्र शासनाचे क्र&9-१५०३९/३७/२०२१-$/.७.। दि. १० सप्टेंबर, २०२१ चे पत्र 


प्रस्तावना : 


केंद्र पुरस्कृत अटळ वयो अभुदय योजनेअंतर्गत (AVYAY) राज्यामध्ये नवीन 


वृध्दाश्रम/निरंतर काळजी गृहांसाठीचे प्रकल्प सुरु/स्थापित करण्यासाठी अंमलबजावणी 
करणाऱ्या संस्थांची निवड करणे आवश्यक आहे. वृध्दाश्रम (5"01-) स्थापन करण्यासाठी 


एजन्सीची निवड निवडीद्वारे निश्चित केली जाईल. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार राज्यस्तरावर समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


अटल वयो अभुदय योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन वृध्दाश्रम/ 


निरंतर काळजी गृहांसाठीचे प्रकल्प सुरु/स्थापित करण्यासाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या 
संस्थांची निवड करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव पद 
(१ प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव/अमुस,सामाजिक न्याय विभाग | अध्यक्ष 

२ आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे सदस्य 

३ उप सचिव/सह सचिव, अर्थसंकल्प सदस्य 

४ उप सचिव(सामासु) सदस्य सचिव 
५ पीएमयूचे राज्य समन्वयक सदस्य 

६ डॉ.अजय दुधाने, ( वृद्ध काळजी क्षेत्रातील तज्ञ /प्रतिष्ठित ।सदस्य 

सामाजिक कार्यकर्ता) 
२. समितीचे कार्य पुढीलप्रमाणे असतील.- 


सदर समिती केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी करुन ज्येष्ठ 
नागरिकांसाठी नवीन वृध्दाश्रम/निरंतर काळजी गृहांसाठी अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांची 
निवड करणे 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठना-२०२१/प्र.क्र. २५१/सामासु 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२११७०८३९०२२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA NATHA SAVANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL JUSTICE 
RAJ E N D RA A ‘ANCE DEPARTMENT, 2, 
st 
2, icf3 
6 
P: 
s 
fe 
Date: 


(रा.ना.सवने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


40६9६01881960/096374 
JENDRA NATHA SAVANE 


प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, Fars, Aas 

मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

१०.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

११.मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१२.शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

१३.मा.प्रधान सचिव, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानमंडळ, मुंबई 
१४.मा. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १ 2, मुंबई व नागपूर 

१५.मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर 

१६.सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल) 

१७.आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 

१८. जिल्हाधिकारी (स्वी 

१९.सर्व प्रादेशिक उपायुक्त (समाजकल्याण विभाग) 

२०.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण 

२१.सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी 


Cc WwW A -5 


o~ 
ae 
. 


eon ७७ ™M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


